प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यामध्ये सहभागी 
होणाऱ्या राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांचा 
सत्काराकरीता होणाऱ्या खर्चास निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राछासे २६२१/प्र.क्र.९७/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१ 
२) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/आरडीसी/२०२१-२२/ 
(१४/का-५/५५७१, दि. २२ ऑक्टोबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

प्रजासत्ताक दिनी दिनांक २६ जानेवारी, २०२२ रोजी राजपथ, नवी दिल्ली येथे पथ संचालनात 
सहभागी होणाऱ्या महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या छात्रांचे मनोबल व उत्साह वाढविण्याकरीता 
आयोजित सत्कार समारंभाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्य विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रजासत्ताक दिनी दिनांक २६ जानेवारी, २०२२ रोजी राजपथ, नवी दिल्ली येथे पथ संचालनात 
सहभागी होणाऱ्या महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या छात्रांचे मनोबल व उत्साह वाढविण्याकरीता 
आयोजित सत्कार समारंभाकरीता रु. २६.०० लक्ष (अक्षरी रूपये सव्वीस लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्यास व आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-३, २२२४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर (२२०४-००१६)-२१ पुरवठा व सामुग्री या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 
३. कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून 
देण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना, आदेश इत्यादीच्या अधिन राहून सदर सत्कार आयोजन करण्यात 
यावे. तसचे सहभागी छात्रांच्या संख्येत घट झाल्यास त्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील 
सूचनांना अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. यासाठी संबंधित कार्यालयाचे समादेशक अधिकारी 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी व संबंधित गटप्रमुख, गटमुख्यालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६२१/प्र.क्र.९७/क्रीयुसे-३ 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०९/२०२२/व्यय-५, 
दि. ०६.०१.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११८१८०३४४६७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar © 


07९9700 


Nanal टॅ 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 
४) ALAA (क्रीडा व युवक कल्याण), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६) मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. यांचेस्वीय सहायक 
७) सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 


१०) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
११) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
१३) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 
) 


१५) अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्रसेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे/मुंबई विभाग 

१७) जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सोल्हापूर 

१८) ९ महा. बटा. राष्ट्रीय छात्र सेना, सोलापूर 

१९) निवड नस्ती, (क्रीयुसे-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


